अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस-१२१७/(४००/२०१७)/आ (वर्ग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ नोव्हेंबर, २०१८. 
शासन आदेठा :- 


जलसंपदा विभागातील खालील कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या 
संवर्गातील रुपये १५६००-३९१०० + श्रेणीवेतन (Grade pay) रु. ७६००/- या वेतनश्रेणीत खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदांवर आस्थापना मंडळाने शिफारस केल्यानुसार निव्वळ तदर्थ / तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 

१. श्री.जितेंद्र मधुकर गंटावार 

२. श्री. नितीन दिनकर पोटे 

२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ / तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत 
आहे :- 

१. सदर तदर्थ पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 
दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 

२. वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 
त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

३. सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

४. सदर अधिकार्‍्यांविरूध्द कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही. 


३.  पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
सोईच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
| 4 | २ 3 8 पु 
| . | श्री.जितेंद्र मधुकर गंटावार | उप अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी रिक्‍त पदी 
मंडळ (SAH), नांदेड मंडळ, नागप 
२. श्री. नितीन दिनकर पोटे कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), रिक्‍त पदी 
मुख्य व्दार उभारणी पथक क्र.५, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
नाशिक. कोकण भवन, नवी मुंब 


४. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन निर्णय, 


शासन आदेश क्रमांकःएसएलएस-१२१७/(४००/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/बारा, दि.१२.०६.२०१६ मधील तरतूदीनुसार 
शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

५. वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधीत 
अधिकाऱ्यांनी शासनास doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित अवगत 
करावे. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११४१७१५१५७९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


५ | Digitally signed by Sunil Gang: rkar 
unl c=IN, 0: 1t Of Maharashti 

ou D q 

po 

2.5. =8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb 


G a n 9g a ra mM 2831 sas ete 136, 
Gangarkar Dee tas aad sa 
(सु.गं. गांगरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 

) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
३) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६ सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

७ सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
८) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
qo) सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 

११) खाजगीसचिव, मा. मंत्रीजलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्रीजलसंपदा),मंत्राळय, मुंबई. 

१३) उप सचिव (का-१३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) संबंधीत अधिकारी. 

१५) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१७ कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


